मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, 
नंदूरबार हा विभाग व त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील 
नियत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.३०/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०.०३.२०२१ 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय क्रमांक:सीओई- २०२०/प्र.क्र.४३/ज.वि., दिनांक २५.०९.२०२० 
२) कार्यकारी अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.मुअ/तापाविम/आ-३/८०२/सन-२०२१, दि.१७.०२.२०२१ 


area निर्णय : 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास 
विभाग, नंदूरबार हा विभाग व त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
८८पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ 
पर्यंत किंवा त्यापदांवर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. (तपशिल सोबतच्या प्रपत्रात दिला आहे, 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र. आय.५, मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ वीज 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ००१ संचालन व प्रशासन (०७ अधीक्षक अभियंता, कोयना बांधकाम 
मंडळ, सातारा, (०७) (०४) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे - सरदार सरोवर 
प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९५६) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क.,दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
आणि आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.३०/जवि 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०३३०१५०३३३९४२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


Raj n ish Ram kishor DN: CN = Rajnish Ramkishor Shukla, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 
Shukla Date: 2021.03.30 15:10:15 +05'30' 


(र.रा.शुक्ला) 
सोबत- वरीलप्रमाणे. झछासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 

१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

४.अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा 

५.अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

६. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार (५ प्रती) 

७. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

८. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.३०/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक- सीओई-२०२१/प्र.क्र.३०/जवि दि. ३०.०३.२०२१चे 
विवरणपत्र १ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. | पदनाम नर्मदा । नर्मदा नर्मदा नर्मदा विकास) एकूण पदे. 
विकास । विकास विकास उपविभाग  क्र,३ 
विभाग, । उपविभाग । उपविभाग = | अक्कलकुवा 
नंदुरबार | क्र,१ तळोदा | क्र,२ तळोदा 
i a | 2 ३ | ४ | षु ६ ८ 
ie कार्यकारी अभियंता ॥. 4 if | a Po ae 
२ उपकार्यकारी अभियंता ie 4 pF oo | | 0 | Fo C= 
3 उपअभियंता/उपविभागीय i aa az शिंका ३ 
अभियंता 
४ कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ ४ १६ 
शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
षु स्थापत्य अभियांत्रिकी [| ४ ४ ४ १२ 
सहाय्यक 
& विभागीय लेखापाल | ; oe | 10 Fo | | 
fo | आरेखक ae ॥ 2s || Po Po दिक आंगी 
८ सहाय्यक आरेखक La | 0 | po Le [ आ. || 
९ अनुरेखक poo Poa | fF १ a a 3 
p90 | प्रथम लिपिक za pF oo | — as = aa शिक त्या 
११. | वरिष्ठ लिपिक षु शि विळा a i ae ८ 
१२ । कनिष्ठ लिपिक/लि.टं ४ २ २ २ | 9 
१३ | BY टंकलेखक / निम्नश्रेणी i शशी शकी शिना श्या 
लघु लेखक 
१४ | टंकलेखक ३ am _ = 4 a ae & 
१५ भांडारपाल a pF oo | | 0 | Fo a 
१६ । सहाय्यक भांडारपाल | 4 | i 10 pF lo 1 १__| 
fae | संगणक | | pF oo | 10 po = oa 
१८ । वाहनचालक | गी: | i, i _ ae | आ. | ४ 
१९ ।नाईक L ही. 4 10 ह. a ह... | ao 
२० | शिपाई ५ २ २ 2 — a 
२१ | चौकीदार | & | a ae — oa a aa ४ 
एकूण ३४ १८ १८ १८ ८८ 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


Raj nis h Ram kis hor DN: CN = Rajnish Ramkishor Shukla, C = IN, S = 


Shukla 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 
Date: 2021.03.30 15:10:36 +05'30' 


(र. रा. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.३०/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक- सीओई-२०२१/प्र.क्र.३०/जवि, दि. 30.03.2029 चे 
विवरणपत्र-२ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


अ.क्र पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


ae ख SOA WAR वाहनचालक दि.३१/०५/२०२६ 
2 मजूर दि.३०/०४/२०२५ 
ंद्रसिंग लाला पाटील मजूर दि.३०/०६/२०२२ 

मा बच्चु चव्हाण मजूर दि.३१/०१/२०२७ 


= 
rr ee 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
DN: CN = Rajnish Ramkishor Shukla, C 


Rajnish Ramkishor “IN, S= 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
Sh Uu kla = Water Resources Department 


Date: 2021.03.30 15:10:52 +05'30" 


(र. रा. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


